पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
“वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य)” या पदावर 
डॉ.सचिन जाधव, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, 
यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- पमपा-२२१९/प्र.क्र.१/नवि-२३ 
४ था मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई- ४०० O32, 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ 
कार्यासन-१२, दिनांक १७.१२.२०१६ 
२) सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे 
दिनांक १४.०३.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

पनवेल महानगरपालिकेतील ३३ संवर्गातील ४२ पदांचा आकृतीबंध दिनांक ०१.०३.२०१७ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधात “वैद्यकीय अधिकारी 
(आरोग्य)” हे एक पद मंजूर आहे. 
०२. पनवेल महानगरपालिकेतील आरोग्य अधिकारी हे पद रिक्‍त असल्याने प्राप्त झालेल्या 
विनंतीच्या अनुषंगाने डॉ.जाधव यांची सेवा प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक 
आरोग्य विभागास विनंती करण्यात आली होती. 
०३. डॉ.सचिन जाधव, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांचा मुळ विभाग असलेल्या सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाकडून अभिप्राय प्राप्त झाले होते. सदर अभिप्रायात सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये डॉ.सचिन जाधव यांचे सेवा 
तपशिल मत्ता व दायित्व, ना तक्रार ना चौकशी प्रमाणपत्र, मागील पाच वर्षाचे गोपनीय अहवाल 
तसेच डॉ. जाधव यांना पनवेळ महानगरपालिकेतील वैद्यकिय अधिकारी (आरोग्य) या रिक्‍त पदावर 
प्रतिनियुक्ती देणेबाबत संचालनालयाची हरकत नसल्याबाबत कळविले आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अभिप्रायानुसार डॉ.जाधव यांची पनवेल 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील “वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य) या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेशा विहित करण्यात येत आहे:- 


शासन आदेश:- 

पनवेल महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील “वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य)” या पदावर 
डॉ.सचिन उत्तमराव जाधव, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, यांची प्रथमत: १ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पमपा-२२१९/प्र.क्र.१/नवि-२३ 


०२. डॉ.जाधव यांची सदर प्रतिनियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा 
आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या 
परिशिष्ट-२ मध्ये विहित करण्यात आल्यानुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्यापासून एक वर्ष कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 

(अ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्‍यक वाटली, तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवील. 

(ब) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची 
नोटीस दिली पाहिजे; 

(क) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा उद्देश आहे, अशी कमीत कमी ३ महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत पाठविण्याबाबत शासन 
मान्यतेनंतर मुभा राहील. 

(ड) डॉ. जाधव यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या काळातील प्रदाने नियमानुसार लागू राहतील. 

०३. डॉ.जाधव यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदी रुजू होण्याकरिता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
तातडीने कार्यमुक्त करावे. 

०४. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२६१७०८२८११२५ असा आहे. 
हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shankar 
Trambak Jadhav * 


(21< जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


डॉ.सचिन उत्तमराव जाधव, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, प्रा.केंद्र, ता.पनवेळ 
प्रति, 
१ 


) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय (महाराष्ट्र राज्य), मुंबई. 
) महापौर, wade महानगरपालिका, जि.रायगड. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, जि. रायगड. 

मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, नवि-२३. 


पु 


£39) 


S 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


